धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ 
अंतर्गत समाविष्ट १२ धरणांच्या कामांच्या निविदा 
निश्चितीच्या किंमतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ड्रीप-२०२१/प्र.क्र.१७८/२०(भाग-२) (ड)/सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ :- १) दि.१३/०१/२०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे मंजूर इतिवृत्त. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. ड्रीप-२०२१/प्र.क्र.१७८/२०(भाग-२) (क)/ 
सिंव्य (कामे), दि.१२/०२/२०२१ 
३) प्रकल्प संचालक, राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्ष (ड्रीप) तथा अधिक्षक अभियंता, 
धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक यांचे पत्र क्र.रा.प्र.स.क./(ट्रीप/१४४/सन 
२०२१, दि.१७/०३/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा -२ हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ 
सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. सदर प्रकल्पाचा मुख्य Seal हा देशातील निवडक धरणांच्या 
सुरक्षिततेमध्ये तसेच परिचालन कामगिरीत सुधारणा करताना संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण करुन 
योजनाबध्द पध्दतीने व्यवस्थापन करणे व धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्यता राखणे,हा 
आहे. या प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र सहभागी झाला आहे. या प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चाच्या Wo टक्के रक्‍कम 
जागतिक बँकेकडून प्रतिपूर्तीच्या स्वरुपात कर्ज रुपाने उपलब्ध होणार आहे. 


आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकारी व जागतिक बँक यांच्या दरम्यान कर्ज 
वाटाघाटी होऊन आवश्यक करार / कागदपत्रे स्वाक्षांकित होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष प्रकल्प कार्यान्वित 
होण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या आवश्‍यक पूर्व तयारी बाबींमध्ये धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प 
टप्पा-२ अंतर्गत काही प्रमाणात निविदा निश्चिती होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये 
MARI शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


तथापि , संदर्भ क्र.३ अन्वये प्राप्त पत्राचे अवळोकन केल्यानंतर संदर्भ क्र.२ अन्वये निर्गमित 
शासन निर्णयात नमूद कामाच्या निविदेच्या किंमतीबाबत स्पष्टीकरण देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे सूचना देत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ड्रीप-२०२१/प्र.क्र.१७८/२०(भाग-२) (ड)/सिंव्य(कामे) 


शासन परिपत्रक :- 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. ड्रीप-२०२१/प्र.क्र.१७८/२०(भाग-२) (क)/ सिंव्य(कामे), 
दि.१२/०२/२०२१ मधील परिच्छेद १ मध्ये नमूद कामाच्या निविदेची किंमत ही “Estimated Cost put 
to tender” असेल. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१६१६५६१९६६२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राने राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vaijnath 
Manmathappa Chille =: 
(वैजनाथ चिल्ले) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 
४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा.मंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, 

११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
१२. अ.मु.स (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अ.मु.स (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. अ.मु.स (नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव , विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१६. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ड्रीप-२०२१/प्र.क्र.१७८/२०(भाग-२) (ड)/सिंव्य(कामे) 


१७. सचिव, (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. महासंचालक, मेरी नाशिक 

१९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

२०. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

२१.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

२२. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,ठाणे. 

२३. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव. 

२४ . नोडल ऑफिसर (DRIP), राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्ष तथा मुख्य अभियंता, नियोजन 
व जलविज्ञान , नाशिक 

२५. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. प्रकल्प संचालक (DRIP) राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्ष तथा, अधीक्षक अभियंता, धरण 
सुरक्षितता संघटना, नाशिक. 

२७. उप सचिव (सिंचन व्यवस्थापन), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

२८. आंतर वित्त सल्लागार तथा उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

२९. अधीक्षक अभियंता , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , पुणे 

३०. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (कामे) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


